दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (कनिष्ठ) वर्गातील अधिकाऱ्याची बदली 
रद्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, 
शासन आदेश क्र.दुविप्र-११२०/१७५/प्र.क्र.३४/२०२०/पदुम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक -२/१२/२०२० 


संदर्भ:- शासन आदेशा क्र.दुविप्र-१११९/प्र.क्र.२४/२०२०, दि.२०/८/२०१९. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार श्री. जी. एन. राऊत, प्रभारी 
व्यवस्थापक, मध्यवर्ती दुग्धशाळा, आरे यांची संदर्भाधीन दि.२०/८/२०१९ च्या आदेशान्वये जिल्हा 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय, भंडारा येथे बदली करण्यात आली होती. 


२. मात्र मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.८६८/२०१९ (श्री. जी. 
एन. राऊत विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणी दि.३/११/२०२० रोजी दिलेल्या 
आदेशानुसार, श्री.जी.एन.राऊत यांच्या दि.२०/८/२०१९ रोजीचे बदली आदेश या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत आहेत. 


=m सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१२०२१४४६३९५५०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीत साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नांवाने, 
S u d am EF kn a t h 1111 era and ADF 


le=400032, st=Maharashtra, 
If2620df1403d350238025 1 9a4fbdcfcd894791eba4 1c2aef2 


2 
b4c4b975, 
serialNumber=7b57fee59f0e7 101b822a49c72629c2 1 bf9b4dcObde136817e 

n ha e €19b6b347e77f4, cn=Sudam Eknath Andhale 
Date: 2020.12.02 14:52:57 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 


१) प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी मुंबई (५ प्रतीत) 

३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकाय अधिकारी, नागपूर/अमरावती विभाग . 
४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) १ /2, मुंबई/नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः दुविप्र-११२०/१७५/प्र.क्र.३४/२०२०/पदुम-६ 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/ नागपूर/अमरावती 

७ श्री. जी. एन. राऊत, प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती दुग्धशाळा, आरे (आयुक्त, 
दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे कार्यालयामार्फत) 

८) मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक. 

९) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


